प्रशासकीय मान्यता- 

कळंब, जिल्हा उस्मानाबाद, येथील 
नवीन न्यायालयीन इमारतीकरीता 
फर्निचर पुरविणे व इतर अनुषंगीक 

कामे करणेबाबत......... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.सीसीबी-१११८/प्र.क्र.१०७/का-१३, 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- १६ ऑगस्ट, २०१९. 
पहा :- १) प्रबंधक (निरिक्षणे-२), उच्च न्यायाळय, अपिल शाखा, मुंबई यांचे 
क्र. बी (SKY) 9890/9224, दि. ८ मे, २०१९ चे पत्र. 
२) जिल्हा व सत्र न्यायालय, उस्मानाबाद यांचे जा.क्र.काव्यवि/प्रशा/७९०/२०१८ 

दि. २२ जानेवारी, २०१८ चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 


उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.१ च्या पत्रान्वये, कळंब, जिल्हा उस्मानाबाद येथील नवीन न्यायालयीन 
इमारतीकरीता फर्निचर व इतर अनुषंगीक कामे करण्याबाबतचा प्रस्ताव मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 
यांच्याकडून शासनास सादर करण्यात आला आहे. सदरहू प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

कळंब, जिल्हा उस्मानाबाद येथील नवीन न्यायालयनी इमारतीकरीता फर्निचर व इतर 
अनुषंगीक कामे करण्यासाठी रु.१,३७,६९,४०७/- (रुपये एक कोटी सदोतीस लक्ष एकोणसाठ हजार 
चारशे सात फक्त) इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास (खाली नमूद केलेल्या विगतवारीनुसार) या शासन 
निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
प्रशासकीय मान्यता 
रक्‍कम रुपयात 


ar 
ooo 
वाहनतळ 


4 
चा ५-२ 
iat =a 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११८/प्र.क्र.१०७/का-१३, 


वैकल्पिक बाबी 


र 
Fe 


a 
iat 
Lal 
ae Rar 
fe 


२. ही प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 

क) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३ / 
प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि. Io जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

ड) काम सुरू करण्यापुर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात यावी. 

इ) सावर्जनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र.बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/ इमारती-२, दि. 
०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

ई नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र WIT करुन सदर 

कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 
३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्र.एच-८, ४०५९ सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च- 
०१, कार्यालयीन इमारती-०५१,बांधकाम-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, (०३) न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत 
योजना-राज्य हिस्सा), योजनांतर्गत, (०३) (०१) मोठी बांधकामे, ५३ मोठी बांधकामे (४०५९०६७२) व (२१) 
न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत योजना- केंद्र हिस्सा), (२१) (०१) मोठी बांधकामे, ५३ मोठी बांधकामे 
(४०५९१२२२)" लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय 
कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


४. हे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक:-२३७/इमा-२, 
दि.३०.०५.२०१९ अनुसार त्या विभागाच्या सहमतीने आणि वित्त विभाग शासन निर्णय क्र:-विअप्र 
२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम,भाग-२ दि.१७ एप्रिल,२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११८/प्र.क्र.१०७/का-१३, 


नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये 
संबंधित सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८१६१२३६२६९०१२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Amogh Shyamkant Kaloti 


Amogh a cer nag 
Shyamkant Kaloti smssussscassnes, 
(अ.ऱ्या.कलोती) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 


) 
) मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/ विधानसभा ,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
) महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय , मुंबई, 
५) उप प्रबंधक बी (डब्ल्यू) शाखा, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, 

) 

) 

) 

) 


AD 


८ 0८ w 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, औरंगाबाद 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-दोन, मुंबई/नागपूर, 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, उस्मानाबाद 
१०) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (पश्चिम) विभाग, उस्मानाबाद 
(मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्यासह) 
उप विभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, कळंब, जि.उस्मानाबाद 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, उस्मानाबाद 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
वित्त विभाग/व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
नियोजन विभाग,१४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
अपर आयुक्‍त व सदस्य सचिव, मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ, नवीन 
प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर, औरंगाबाद. 
१७) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१८) कक्ष अधिकारी, का.७, 99 व १२,विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१९) निवड नस्ती/संग्रहार्थ. 


(२ SG & 


vo 


११ 
१२ 
१३ 
१४8 
१५ 
१६ 


ce COO PSC Lil न 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


